उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या कार्यालयातील १५ अस्थायी 
पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ - २०१९ /प्र.क्र. ८१/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : १८ ऑक्टोंबर,२०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१९/प्र.क्र. ८१/आरोग्य -३, 
दिनांक- १९.०३.२०१९. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/आस्था/कक्ष-५/टे-५/१५ 
अपदे/१००४-०५/१९, दिनांक-२८.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या कार्यालयातील १५ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. 


२. आताया शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उपसंचालक, आरोग्य सेवा, 
नागपूर मंडळ, नागपूर यांच्या कार्यालयातील सदर १५ अस्थायी पदांना दि.०१.१०.२०१९ ते दि. 
२९.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
१) २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 
(०१)(०२) - प्रादेशिक कार्यालये (२२१० ०३५१) 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र. ८१/आरोग्य-२ 


२) २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ (एक) - प्रशासन 
(०१)(०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३) 


३) 2290 - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
००१- संचालन व प्रशासन 
००१(१) - आरोग्य सेवा संचालनालय (२२१० ००९३) 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- ११.०९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१०१८१२०७३९०७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


रि Digitally signed by Roshani 
Ros h an | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al eS h Maharashtra, O = Government 


, Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil Date 20181018 15315 
(रो.दि.कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 


Cc Av A Oo 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/प्र.क्र. ८१/आरोग्य-३ 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
८. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
९. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 


१०. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


fee न पर्यटन विभाग क. 


डठिंएसपी-१३७६/पीएच १६, 


2. १.५७७ 


व“ a 4 र 
EAS, जा 
‘ : 
ग) 


MEAS. पदआ २००६/१२८/ 
OB. १९/आ-२र, दि. a0. 22, 0% 

५ | तसेच पदआ २००७/प्रक्र. - कारि 
११५७/सेवा-!, दि. ६.८. ०७ 


> 
a 


EAPune Meeting [nf & Other'Pune Meeting Information IWANE ¢ (११४ Cse\Cuntisuation of Temp Posts\2015.16\Continuation (DD Office). 15-16 doc 


